आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना 
सन २०२१-२२ करीता निधी वितरण. 
(भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम 
अमृत आहार योजना) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ मे, २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.६.०४.२०२१. 
२) शासन निर्णय, आ.वि.वि.क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, २८.०४.२०२१, 
दि.१७.५.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक ६ एप्रिल २०२१ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये राज्यात ORM विषाणूमुळे उद्भवलेली परिस्थिती विचारात घेऊन सन 2029-22 या 
आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 3 महिन्याकरिता (जून, २०२१ अखेर) बांधिल स्वरुपाच्या विशिष्ट उद्दीष्टांकरीता 
एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १० ते १५ टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात 
आली आहे. 

त्यानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टि-९ या खाली अशा 
बांधिल स्वरूपाच्या विशिष्ट उदिष्टांकरीता संदर्भाधीन क्र.२ येथील शा.नि. अन्वये विहीत मर्यादेत निधी 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता पोषण/आहार या बाबीकरीता निधी वितरणाची गरज लक्षात घेता 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाली भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल HSA अमृत आहार 
योजनेकरीता पहिल्या तीन महिन्यांकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत मागणी क्र.टी-९ याखाली भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल 
कलाम अमृत आहार योजना (उपशीर्ष TXQQoook) करीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या 
तीन महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्र-५ प्रमाणे नमुद तरतूदी रकाना 
क्र -६ मधील नियंत्रक अधिकारी तथा संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक 
डाऊनमुळे पुढील ३ ते ४ महिने राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्‍यता असल्याने 
सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधित 
अंमलबजावणी अधिकारी यांनी राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेकरीता सदर शासन निर्णयाद्वारे निधी 
वितरीत करण्यात येत असून आदिवासी क्षेत्रात वास्तव्यास असणाऱ्या गर्भवती स्रिया तसेच लहान बालके 
यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित विशेष व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात 
यावी. 


षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४२/२०२१/व्यय-१४, 
दि.२५.०५.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१४५२२३५०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Daly signed by Raina Digambart Ate 


क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
Ravindra Devel 
si htra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1 f453c9a1c5a89d8c4897737ba8 


1 e4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra Digambarro 
IQaMbDalrro AUTE srs 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


nt Department, postalCode=400032, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ,नाशिक 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६ दि.२७.०५.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. | योजना लेखाशिर्ष /जिल्हा बाब योजनेसाठी | सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
/उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पित | निर्णयाद्वारे 
निधी वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
(२५% मर्यादेत) 
(रु. हजारात) 
१ | २ ३ |: see | ५ द 
१ २२२५०७१ -ठाणे ९०००० 22400 | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. ठाणे 
२ | २२२५६८०८९- रायगड ४०००० १०००० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. रायगड 
३ | 2224E993 - पुणे ३०००० ७५०० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. पुणे 
४ | २२२५६१६९-नाशिक १६५००० ४१२५० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. नाशिक 
५ । २२२५८१७८-धुळे १७०००० ४२५०० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. धुळे 
६ | २२२५८१८७-जळगाव २५००० ६२५० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. जळगाव 
७ | २२२५८१९६- ३१- ५३००० १३२५० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. 
अहमदनगर सहायक अहमदनगर 
८ 2224E202- नंदूरबार अनुदाने ३५०००० ८७५०० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. 
(वेतनेतर) नंदूरबार 
र| २२२५६२४९-नांदेड ५०००० १२५०० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. नांदेड 
१० २२२५६२९४- नागपूर २०३५० ५०८७.५ | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. नागपूर 
हि २२२५८३२९- चंद्रपूर १२७००० २३१७५० जिल्हाधिकारी, जिल्हा. चंद्रपूर 
१२ | २२२५८३४७- गोदीया ४०००० १०००० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. गोंदीया 
१३ | 2224E34§_ अमरावती १०३८७६ २५९६९ | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. 
अमरावती 
१४ | २२२५८३७४- यवतमाळ ७३१८८ १८२९७ | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. 
यवतमाळ 
१५ | २२२५४०९ -पालघर ३४०००० ८५००० | जिल्हाधिकारी, जिल्हा. पालघर 
१६ | 2224E33¢- २१७००० ५४२५० जिल्हाधिकारी, जिल्हा. 
गडचिरोली गडचिरोली 
एकूण १८९४४१५ ४७३६०३.५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


